महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाचे 
नाव महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परिक्षा 
मंडळ करण्याबाबत .. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०२०/प्र.क्र.३७/व्यशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : ०६ जुलै, २०२० 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, शिक्षण व सेवायोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. इएक्सएम ७३८४/३८७५१ 
/(५३५)/ताशि-१ (अ), दि.२३ जानेवारी,१९८६. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.एईओ-२०१५/प्र.क्र.०६/२०१५/ 
दहा,दि.१५ जानेवारी,२०१५. 
3) शासन निर्णय, Hlared विकास व उद्योजकता विभाग,शासन निर्णय क्र.कौविउ-२०१५/ 
प्र.क्र.१९०/प्रशा-१, दि.०२ सप्टेंबर,२०१५. 
प्रस्तावना :- 
औद्योगिकीकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल याबाबींचा विचार करता 
अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यांना तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी कमी कालावधीचे 
व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन अशा विद्यार्थ्यांना रोजगार व स्वयंरोजगारास चालना मिळण्याच्या 
दृष्टिने आवश्‍यक असणाऱ्या व्यवसाय शिक्षणाची गरज भागविण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली वरील संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय, दि.२३ जानेवारी,१९८६ अन्वये 
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परिक्षा मंडळाची स्थापना करण्यात आली. 


वरील संदर्भ क्र.२ येथील सामान्य प्रशासन विभाग,दि.१५ जानेवारी,२०१५ अन्वये रोजगार व 
स्वंयरोजगार विभागाचे alates विकास व उद्योजकता विभाग असे नामकरण करण्यात आले. 


वरील संदर्भ क्र.३ अन्वये “व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय” व त्यांच्या अधिनस्त 
कार्यालये,संस्था तसेच त्यांच्याशी संबंधित उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील संबंधित कार्यासने कौशल्य 
विकास व उद्योजकता विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यास मान्यता देण्यात आली. 


कौडाल्य विकास, रोजगार तसेच स्वंयरोजगार यासाठी हा विभाग कार्यरत असल्याने महाराष्ट्र राज्य 
व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ अधिक सक्षम बनविणे गरजेचे आहे. कौडठाल्य व शिक्षण यांची योग्य सांगड ही 
काळाची गरज झाली आहे. त्यास अनुसरून महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाच्या नावात बदल 
करून मंडळाचे नवीन नाव “महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परिक्षा मंडळ (Maharashtra State Board of 
Skill Development Examinations)” असे करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाच्या नावात Jeo करुन मंडळाचे नवीन नाव 
“महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास परिक्षा मंडळ (Maharashtra State Board of Skill Development 
Examinations)” असे करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२०/प्र.क्र.३७/व्यशि-४ 


सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०७११२९३२७६०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dr Suvarna Siddharth Kharat 
D r S U Va r n a DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=cdf8435b141 13ef43d22f63f448b2db4109F 


i 1aa98eda5f3b78841f6bc40a437b, cn=Dr S 
Siddharth (वाव नानाला 


Date: 2020.07.07 11:38:35 --05'30' 


(डॉ.सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्राळय,मुंबई-३२ 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
३) मा.मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव 
) मा.राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव 
) मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधान भवन,मुंबई 
६) मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधान भवन,मुंबई 
) सर्व मा. विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य. 
८) सर्व प्रशासकीय विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 
) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१०) सर्व जिल्हाधिकारी 
११) आयुक्‍त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालय,बेलापूर,नवी मुंबई 
१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी, मुंबई 
१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, मुंबई 
१४) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
१५) अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण व परीक्षा मंडळ,वांद्रे,मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) मुंबई/नागपूर 

१७) अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

१८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१९) सर्व कार्यासने,कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
२०) निवड नस्ती, व्यशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


